शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी 
पत्रकार कल्याण निधी अभ्यास गटाची 
नियुक्‍ती करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१६/प्र.क्र.२७८/३४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १४ मे, २०१८ 


वाचा :- 
१) महासंचाळनालयाचे पत्र क्र.वृत्त(२०१७)/शंचपकनि-अभ्यास गट/का-२/२७४, 
दिनाक ६ मे,२०१७ 


प्रस्तावना :- 


शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीतून अधिस्विकृतीधारक 


पत्रकारांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीमध्ये वाढ व आजारांची व्याप्ती करण्याकरिता दिनांक 


१०.८.२०१७ रोजी झासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. सद्य:स्थितीत पत्रकारांना 


शासकीय रुग्णालय, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना तसेच मा.मुख्यमंत्री 


सचिवालयाने सुरु केलेल्या विशोष आरोग्य सुविधा योजनामधून आरोग्य विषयक सुविधा उपलब्ध 


आहेत. तरी शांकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीमधून देण्यात येणाऱ्या 


पत्रकारांना आर्थिक लाभांचा पुर्नविचार करण्यासाठी शासकीय सदस्य असलेल्या अभ्यासगटाची 


नियुक्‍ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय - 
शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीतून अधिस्विकृतीधारक 


पत्रकारांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीमध्ये वाढ व आजारांची व्याप्ती करण्याकरिता दिनांक 


१०.८.२०१७ रोजी झासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. सद्य:स्थितीत पत्रकारांना 


शासकीय रुग्णालय, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना तसेच मा.मुख्यमंत्री 


सचिवालयाने सुरु केलेल्या विशोष आरोग्य सुविधा योजनामधून आरोग्य विषयक सुविधा उपलब्ध 


आहेत. तरी शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीमधून पत्रकारांना देण्यात 


येणाऱ्या आर्थिक लाभांचा पुर्नविचार करण्यासाठी शासकीय सदस्य असलेल्या अभ्यासगटाची 


नियुक्‍ती करण्यास खालीलप्रमाणे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे . 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१६/प्र.क्र.२७८/३४ 


शासकीय अभ्यासगटाची रचना :- 
मा. महासंचालक 7 अध्यक्ष 
संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) 2 सदस्य 
आयुक्त, कामगार, मुंबई र सदस्य 
सह सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 3 सदस्य 
सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग : सदस्य 
अवर सचिव, वित्त विभाग - सदस्य 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५१४१६२०१४५८०७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 


क Digitally signed by Ramkisan Narayanrao Musale 

Ra mM k | Sa al DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=General Administration Department, 

N postalCode=400032, st=Maharashtra, 

a Ya ya n la 0 2.5.4.20-8€2863326680000055001549960000096 

613209e20e7a215f026da6875ae, cn=Ramkisan 

M 0] ५ a | e Narayanrao Musale 
Date: 2018.05.14 16:22:25 +05'30' 

(रा.ना.मुसळे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सर्व सदस्य, विश्वस्त संस्था 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (मा. व .ज.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

स्वीय सहायक, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग/विधी व न्याय 
विभाग/सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

स्वीय सहायक, सह/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (मा.व ज.)/सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग/गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

धर्मादाय आयुक्‍त, वरळी, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१६/प्र.क्र.२७८/३४ 


qo) उपसंचालक (वृत्तशाखा) (प्रकाशने) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
यांजकडे प्रसिध्दीसाठी, 

११) उपसंचालक (माहिती) महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली. 

१२)सर्व उपसंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 

१३) ud जिल्हा माहिती अधिकारी, 

१४) महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेय), मुंबई/नागपूर 

१५)महाळेखापाल 9/2 (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर 
) 
) 
) 


१६) अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१७) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१८)निवड नस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


